राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “भुईमूग, करडई, व 
सूर्यफूल पैदासकार व प्रमाणित बियाणे उत्पादन केंद्राची 
स्थापना करणे” या प्रकल्पाच्या रू.१८१.०० लाख 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५९/७-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० मार्च, २०२३. 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २९ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र.आरकेव्ही-०१२०/प्र.क्र.१४/१४-अ, दि.०५/०७/२०२१, 
२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३१ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र.आरकेव्ही-२०२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ, दि.०६/०१/२०२३, 
३.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५९/७-अ दि.०४.०४.२०२२, 
४.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र. मकृप/संशोधन/प्र.क्र.२२३-प्र.मा/१९०/२०२३, दि.१९.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळील २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या (SLSC) दि.१०.०५.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत भुईमूग, करडई, 
व सूर्यफूल पैदासकार व प्रमाणित बियाणे उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे या प्रकल्पास सन २०२१-२२ ते सन 
२०२३-२४ या वर्षासाठी रक्‍कम रु.१८१.०० लक्ष रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने विभागाच्या संदर्भ क्र.०३ च्या शासन निर्णयान्वये “भुईमूग, करडई, व सूर्यफूल पैदासकार व 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे” हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राबविण्यास 
रू.१८१.०० लाखाच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दि.२३.११.२०२२ रोजी 
संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३१ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये (5150) 
उपरोक्त प्रकल्पातील अनावर्ती घटकात बदल करुन रु.१८१.०० लाख रक्कमेच्या प्रकल्पास मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने सन २०२१-२२ ते सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी रू. १८१.०० लाख नियतवाटप मंजूर केलेले आहे. संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.०४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
उपरोक्त प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५९/७-ओ 


शासन निर्णय :- 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत भुईमूग, करडई, व सूर्यफूल पैदासकार व प्रमाणित बियाणे 
उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे हा प्रकल्प डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रकल्पासाठी SAMAR रु.१८१.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी एक्याऐंशी लक्ष फक्त) 
इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाच्या तीन वर्षाच्या खर्चाचा तपशिल सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


तेलबिया संशोधन केंद्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यात येईल. 
५. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
यांचे संनियंत्रणाखाळी कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला 
तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा 
परिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेळोवेळी सादर करावे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१०१५५८१७७८०१ असा आहे. हा ओदडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२, 


AN 
ee ल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५९/७-ओ 


मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२, 

८) agen), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 

९) महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

१०) कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

99) संचाळक(संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

१२) सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

१३) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

१४) सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

94) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

१६) संचालक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


द 
9 


<< are wer lhl Te 


१७)सहसंचालक, HS व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -32, 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

१९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१) राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५९/७-ओ 


Annexture-A 


Annexture alongwith Governmemt Resolution No.PDV-1322/C.R.No.59/7-A Dtd. March, 2023. 


(Rs.in lakhs) 
Sr.No. | Components Quantity Approx.cost 
A) Non-Recurring 
1 Threshing Yard (14*18m) 2 15.80 
2 Seed processing unit with Renovation of building | 1 10.00 
3 Bag Sealing Machine 1 3.00 
4 Thresher 1 3.00 
5 Grader 1 3.00 
ae Oil value addition pilot plant 
A.Oil extractor 1 20.00 
B.Oil pouch packaging machine 1 3.00 
C.Bottling machine 1 3.00 
Total 60.80 
B) Recurring 
1 Land preparation, farm inputs, POL,wages etc. (ne 60.00 
2 Training ns 21.60 
3 Demonstration a 35.00 
Total 116.6 
C) Administrative (2%) os 3.60 
Grand Total (A+B+C) 181.00 


Grand Total=Rs.181.00 Lakhs (In words:- One Crore Eighty One Lakhs Only) 


MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 

DN: CN = MITALI KALPESH CHAUDHARI, C = IN, S 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

OU = AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT 

Date: 2023.03.10 16:06:04 +05'30' 


(Mitali Chaudhari) 
Section Officer, Government of Maharashatra. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


